महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) गट- 
ब मधील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्यामध्ये अंशत: 
बदल करण्याबाबत 

अधिव्याख्याता. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बदली ३११९/प्र.क्र.४१/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०१९ 
वाचा:- शा.शि.व क्री.वि. शासन आदेशा क्र. बदली ३११९/प्र.क्र.४१/प्रशा-२, 
दिनांक ११.०९.२०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक - 
संदर्भाधीन बदली आदेशामधील बदली आदेशाचा दिनांक २८.०५.२०१९ ऐवजी दिनांक 
२९.०५.२०१९ असे वाचावे. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०९१११५५८३४१४२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Santosh Basaveshwar = 
Mamadapure 


(सं. ब. ममदापुरे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, शिक्षण आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२ शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे. 
३. संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 
४. संबंधित प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था. 
५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
६. संबंधित अधिकारी (आयुक्त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी, 
१. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
२. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 


